RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक २ ९ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


[ पृष्ठे ५ 


ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २, २०१६ / कार्तिक ५-११, शके १ ९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / २६३१ / प्र.क्र . ६६८ / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , Kotak 
Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ६,६०,००० ( रुपये सहा लाख साठ हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधी करिताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


( १) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २, २०१६ / कार्तिक ५-११, शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक एडीआर . २०१० /(१५५/१० )/तांशि-६.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुका अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे, कला संचालक, महाराष्ट्र ललित कलाशिक्षण सेवा, वर्ग- अ ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१४ 
मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 


१ . 


या नियमांना कला संचालक , महाराष्ट्र ललित कला सिक्षण सेवा, वर्ग- अ ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात 


यावे. 


“ 


नियम " 


“ 


" 


२ . कला संचालक , महाराष्ट्र ललित कला सिक्षण सेवा, वर्ग - अ ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख मुख्य 
असा करण्यात आला आहे ) च्या नियम ३ मधील, 

( अ ) खंड ( अ ) मध्ये, 
(i) उपखंड ( १), ( २) व (३) मधील मजकुराऐवजी पुढीलप्रमाणे मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

( १) उमेदवाराचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक नसावे ; परंतु, आणखी असे की , शासकीय सेवेत असलेल्या उमेदवारासाठी 
कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथील करण्यात येईल ; 

( २) उमेदवार भारतातील किंवा परदेशातील विद्यापीठाची ललित कलेची किंवा दृककलेच्या कोणत्याही शाखेतील 
पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत (किंवा जेथे दर्जा देण्यात येतो, त्याबाबतील समतुल्य दर्जा असलेली) उत्तीर्ण असेल ; 

( ३ ) उमेदवार शासनमान्य कला संस्थेतील अध्यापनाचा किंवा शासनमान्य कला संस्थेतील प्रशासकीय कामाचा सतरा 
वर्षांपेक्षा कमी नाही इतक्या वर्षाचा एकत्रित किंवा अपवर्जक अनुभव असावा. 

(ii ) उपखंड ( ४ ) वगळण्यात येईल . 
( ब ) खंड ( ब ) मध्ये, 

(i ) उपखंड ( ५ ), ( ७ ), ( ८ ) व (११ ) वगळण्यात येईल . 
( ii ) उपखंड ( ११) नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

( १२ ) उमेदवार भारतातील किंवा परदेशातील विद्यापीठाची किंवा शासनमान्यता असलेल्या स्वायत्त शैक्षणिक 

संस्थेची पी.एच.डी. उत्तीर्ण असेल. 
३ . मुख्य नियमाच्या नियम ३ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल 

३ अ . कला संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन राहील. परिवीक्षा 
कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण न केल्यास परिवीक्षा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल एवढ्या कालावधीसाठी वाढविता येईल . 
परिवीक्षाधीन कालावधीत जर सदर उमेदवार परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण करणार नाही, तर तो सेवेमधून मुक्त केला 
जाण्यास पात्र ठरेल. " 


“ 


" 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २, २०१६ / कार्तिक ५-११, शके १ ९ ३८ 


3 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Mantralaya Annexe, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 21st October 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. ADR . 2010 /( 155/10 )/TE-6.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following 
rules to amend the Director of Art, Maharashtra Art Education Service (Maharashtra State ) 
Group- A (Recruitment ) Rules, 2014 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Director of Art, Maharashtra Art Education Service 
(Maharashtra State ) Group - A (Recruitment) (Amendment ) Rules, 2016 . 


2 . In rule 3 of the Director of Art, Maharashtra Art Education Service (Maharashtra State ) 
Group - A (Recruitment) Rules , 2014 (hereinafter referred to as “ the principal Rules” ), — 

(a ) in clause ( A ), 

(i) for sub -clauses (i), ( ii ) and (iii), the following sub -clauses shall be substituted , 
namely : 

" (i) are not more than fifty years of age : 

Provided that , the upper age limit may be relaxed upto five years in case of 
candidates who are already in Government Service ; 

(ii) possess Master s Degree in first class (or an equivalent grade in a point scale 
wherever grading system is followed ) in Fine Art or any branch of Visual Art duly 
recognized by an Indian or Foreign university ; 

( iii) possess minimum collective or exclusive experience of not less than seventeen 
years in the field of teaching in Government recognized Art institute or in the field of 

administration of Government recognized Art institute 
( ii ) sub - clause ( iv ) shall be deleted ; 
( b ) in clause ( B ), 

(i) sub - clauses (u ), (vii), ( viii) and (xi) shall be deleted ; 
( ii ) after sub - clause ( xi), the following sub - clause shall be added , namely : 

" (xii) Have Ph.D. in Fine Art or any branch of Visual Art from Indian or Foreign 

university or autonomous academic institutes duly recognized by Government.”; 
3. After rule 3 of the principal Rules , the following rule shall be added , namely : 

“ 3A . A person appointed to the post of Director shall he on probation for a period of two 
years . The probation period may be extended maximum upto one year . 

A person appointed to the post shall be required to complete the probation period 
successfully within a prescribed period . If he does not complete probation period successfully, 
then he shall be liable to be terminated from the service .” . 


" . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SITARAM KUNTE , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार - अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २, २०१६ / कार्तिक ५-११, शके १९ ३८ 

गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६ 


~ 


अधिसूचना 


" 


शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३. 

क्रमांक आयओएस . १११५ / प्र.क्र . ५८ ९ /विशा-४ . भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड ( १) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र, भाग दोन, उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५, दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम, १९ २३ ( १९ २३ चा १ ९ ) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड ( ड ) अन्वये “ क वर्ग प्रतिबंधित क्षेत्र 

म्हणून 

घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
( २ ) 

( ३ ) 
एस. व्ही . स्टेशन , मौजे 

पूर्व.- नापिक जमीन गट नं . १२३२. 
०४ कुडुक खुर्द, तालुका मंडणगड, 

नापिक जमीन गट नं . १२२ ९ . 
गेल इंडिया लि ., जिल्हा रत्नागिरी येथील 

दक्षिण. नापिक जमीन गट नं . १२३३ . 
जि . रत्नागिरी . एकूण १८०० चौरस वर्ग मीटर. 

उत्तर. 

नापिक जमीन गट नं . १२३० . 


स्थळ 


( १ ) 


कुडुक खुर्द, 


पश्चिम. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज 

अजेटराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २, २०१६ / कार्तिक ५-११, शके १९ ३८ 


4 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 15th October 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923. 

No. IOS . 1115 / C.R . 589/Spl.4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the CentralGovernment to the Government of Maharashtra by the President of India , under clause 
(i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in sub 
clauses ( c ) and (d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order No. S.O. 1285, dated 
the 4th May 1963, published in theGazette of India , Part II, section 3 ( ii), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government ofMaharashtra 
hereby declares under sub -clause ( d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the said Act, the place specified in 
the Schedule appended hereto to be the prohibited place Category “ C ” for the purposes of the said 
Act , namely : 


Schedule 


Place 


Location 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


S.V. Station , 
04 Kuduk Khurd , 
GAIL ( India ) 
Limited . 


At Kuduk Khurd , 
Taluka Mandangad , 
District Ratnagiri. 
Total area 1800 
Square Metre . 


East.— Barren land ( Survey No. 1232 ). 
West.— Barren land ( Survey No. 1229 ). 
South.— Barren land (Survey No. 1233). 
North.— Barren land (Survey No. 1230 ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


YUVRAJ AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


